शिव अपराध क्षमापन स्तोत्र 


कैलासराणा शिवचंद्रमौळी । 
फणींद्र माथां मुकुटी झळाळी । 
कारुण्यसिंधू भवदुःखहारी । 
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१॥ 


रवींदु दावानल पूर्ण भाळी । 
स्वतेज नेत्रीं तिमिरौघ जाळी । 
ब्रह्मांडधीशा मदनांतकारी । 
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ २॥ 


जटा विभूति उटि चंदनाची । 

कपालमाला प्रित गौतमीची । 

पंचानना विश्वनिवांतकारी । 
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ ३॥ 


वैराग्ययोगी शिव शूलपाणी । 
सदा समाधी निजबोधवाणी । 
उमानिवासा त्रिपुरांतकारी । 
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ ४॥ 


उदार मेरु पति शैलजेचा । 
श्रीविश्वनाथ म्हणती सुरांचा । 
दयानिधीचा गजचर्मधारी । 
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ ५॥ 


ब्रह्मादि वंदी अमरादिनाथ । 

भुजंगमाला धरि सोमकांत । 

गंगा शिरीं दोष महा विदारी । 
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ ६॥ 


कर्पूरगौरी गिरिजा विराजे । 
हळाहळें कंठ निळाचि साजे । 
दारिद्रयदुःखे स्मरणें निवारी । 
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ ७ 


स्मशानक्रीडा करितां सुखावे । 
तो देव चूडामणि कोण आहे । 
उदासमूर्ती जटाभस्मधारी । 
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ ८ ॥ 


[HAstroHelp 


भूतादिनाथ अरि अंतकाचा । 
तो स्वामी माझा ध्वज शांभवाचा । 
राजा महेश बहुबाहुधारी । 
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥९॥ 


नंदी हराचा हर नंदिकेश । 
श्रीविश्वनाथ म्हणती सुरेश । 
सदाशिव व्यापक तापहारी । 
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१०॥ 


भयानक भीम विक्राळ नग्न । 
लीलाविनोदें करि काम भग्न । 
तो रुद्र विश्वंभर दक्ष मारी । 
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥११॥ 


इच्छा हराची जग हे विशाळ । 
पाळी रची तो करि ब्रह्मगोळ । 
उमापति भैरव विघ्नहारी । 
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥१२॥ 


भागीरथीतीर सदा पवित्र । 
जेथें असे तारक ब्रह्ममंत्र । 
विश्वेश विश्वंभर त्रिनेत्रधारी । 
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ १३॥ 


प्रयाग वेणी सकळा हराच्या । 

पादारविंदी वाहाती हरीच्या । 

मंदाकिनी मंगल मोक्षकारी । 
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ १४॥ 


कीर्ती हराची स्तुति बोलवेना । 

कैवल्यदाता मनुजा कळेना । 

एकाग्रनाथ विष अंगिकारी । 
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ १५॥ 


सर्वातरी व्यापक जो नियंता । 

तो प्राणलिंगाजवळी महंता । 

अंकी उमा ते गिरिरुपधारी । 
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ १६॥ 


सदा तपस्वी असे कामधेनू । 

सदा सतेज शशिकोटिभानू । 

गौरीपती जो सदा भस्मधारी । 
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ १७ ॥ 


[HAstroHelp 


कर्पूरगौर स्मरल्या विसांवा । 

चिंता हरी जो भजकां सदैवा । 

अंती स्वहीत सुवना विचारी । 
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ १८ ॥ 


विरामकाळीं विकळ शरीर । 

उदास चित्तीं न धरीच धीर । 

चिंतामणी चिंतनें चित्तहारी । 
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ १९ ॥ 


सुखावसाने सकळ सुखाची । 
दुःखावसाने टळती जगाची । 
देहावसाने धरणी थरारी । 
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ २०॥ 


अनुहात शब्द गगनी न माय । 

त्याने निनादे भव शून्य होय । 

कथा निजांगे करुणा कुमारी । 
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ २१॥ 


शांति स्वलीला वदनीं विलासे । 
ब्रह्मांडगोळी असुनी न दिसे । 
भिल्ली भवानी शिव ब्रह्मचारी । 
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ २२ ॥ 


पीतांबरे मंडित नाभि ज्याची । 
शोभा जडीत वरि किंकिणीची । 
श्रीदेवदत्त दुरितांतकारी । 
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ २३ ॥ 


जिवाशिवांची जडली समाधी । 
विटला प्रपंची तुटली उपाधी । 
शुद्धस्वरें गर्जति वेद चारी । 


निधानकुंभ भरला अभंग । 
पाहा निजांगें शिव ज्योतिर्लिंग । 
गंभीर धीर सुर चक्रधारी । 
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ २५॥ 
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ २४॥ 


[HAstroHelp 


मंदार बिल्वें बकुलें सुवासी । 

माला पवित्र वहा शंकरासी । 

काशीपुरी भैरव विश्व तारी । 
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ २६॥ 


जाई जुई चंपक पुष्पजाती । 
शोभे गळां मालतिमाळ हातीं । 
प्रताप सूर्यशरचापधारी । 
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ २७॥ 


अलक्ष्यमुद्रा श्रवणी प्रकाशे । 
संपूर्ण शोभा वदनीं विकसे । 
नेई सुपंथे भवपैलतीरीं । 
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ २८ ॥ 


नागेशनामा सकळा जिव्हाळा । 
मना जपें रे शिवमंत्रमाळा । 
पंचाक्षरी घ्यान गुहाविहारीं । 
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ २९ ॥ 


एकांति येरे गुरुराज स्वामीं । 
चैतन्यरुपीं शिवसौख्य नामीं । 
शिणलों दयाळा बहुसाल भारी । 
तुजवीण शंभो मज कोण तारी ॥ ३०॥ 


शास्त्राभ्यास नको श्रुति पढु नको तीर्थासि जाऊं नको । 
योगाभ्यास नको व्रतें मख नको तीव्रे तपें तीं नको । 
काळाचे भय मानसीं धरुं नको दुष्टांस शंकूं नको । 
ज्याचीया स्मरणें पतीत तरती तो शंभु सोडू नको ॥ ३१ ॥ 


[HAstroHelp 


